नवीन गोदाम बांधकामास दिलेली 
स्थगिती रद्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१८६/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ:-१) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां- 
१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६ब, दि.२७.०४.२०२१ 
२) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां- 
१०२२/प्र.क्र.१३३/नापु-१६ब, दि.०२.०८.२०२२ 
यरस्तावना:- 
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अन्नधान्य 


साठवणूकीकामी राज्यातील गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. उक्त अंतर्गत 


संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मौजे नायगाव, ता.नायगाव, जि. नांदेड येथील शासन निर्णयान्वये नवीन गोदाम 


बांधकामास मान्यता देण्यात आलेली होती. सदर नवीन गोदाम बांधकामास संदर्भ क्र.२ येथील शासन 


निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात आळेली होती. मौजे नायगाव, ता.नायगाव, जि. नांदेड येथीळ नवीन 


गोदाम बांधकामावरील स्थगिती उठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय:- 


>: संदर्भाधिन H.2 च्या शासन परिपत्रकान्वये मौजे नायगाव, ता.नायगाव, जि. नांदेड येथील 


नवीन गोदाम बांधकामास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार पारित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१८६/नापु-१६-ब 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२२१२१ २९१४४४२८७७०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
V | KA M H A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 

SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 

2.5.4.2 7bfd8267 146a9a0f6fe86e45 Scfabd6b353b41a3dcd 
R A U T ९19 ras| a 


1900664, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
EA21CB169A8A5475E77BE535 
n=VIKAS MOHAN RAUT 


६८ लड 
A 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हाधिकारी,नांदेड, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व नागपूर 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई 
उपायुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नांदेड 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नांदेड 


. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्राळय,मुंबई 
. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय,मुंबई 

१५. 
. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 
. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


